कृषि विद्यापीठातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्याकरीता अधिसंख्य 
पदे निर्माण करणेबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण १५२०/प्र.क्र.१०५/६-ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- २१ ऑक्टोंबर, २०२१ 


संदर्भ १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७/१६-ब, 
दि .३०.०६.२०२० 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२७.११.२०२० 
४. चारही कृषि विद्यापीठांचे अधिसंख्य पदांबाबतचे आदेशा. 
प्रस्तावना:- 
माननीय सर्वोच्च न्यायाळयाने सिव्हिळ अपिल क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन अन्ड 


मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर 
याचिका यामध्ये दि.६.७.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात 
सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये संबंधित प्रशासकीय 
विभागांना सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र .२ येथील 
शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये या अधिसंख्य 
पदांवरील Pyaar ११ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ (अ) ते (इ) मध्ये नमूद केल्यानुसार, राज्यातील चारही कृषि 
विद्यापीठांतर्गत कार्यरत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर नियुक्‍त झालेल्या परंतु 
अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या २५ 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा त्या संबंधित विद्यापीठांनी अधिसंख्य पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
वर्ग केलेल्या आहेत. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार, कृषि विद्यापीठांनी अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या 
अधिसंख्य पदांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १५२०/प्र.क्र.१०५/६-ओ 


शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ (अ) ते (इ) मध्ये नमूद केल्यानुसार, राज्यातील चारही कृषि 
विद्यापीठांतर्गत कार्यरत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर नियुक्‍त झालेल्या परंतु 
अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या २५ अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा त्या संबंधित कृषि विद्यापीठांनी अधिसंख्य पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात वर्ग 
केलेल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संर्दभ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार, कृषि विद्यापीठांनी अधिसंख्य पदावर 
वर्ग केलेल्या अधिसंख्य पदांना विवरणपत्र- अ व ब मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तुत अधिसंख्य पदे ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुढील ११ महिने 
किंवा सदर पदांवर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त होईपर्यंत किंवा प्रस्तुत प्रकरणी 
नेमलेल्या अभ्यासगटाच्या शिफारशी झासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर शासनाचा अंतिम 
निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहतील. 
३. अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या 
लेखाशिर्षाखाली वेतन घेत होते त्याच लेखाशिर्षातुन खर्ची टाकण्यात यावा व संबंधित वित्तीय 
वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या , शासन निर्णय क्र. बीसीसी- 
२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२१.१२.२०१९ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. 
बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७/१६-ब, दि.३०.०६.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणा-या शासन निर्णयांचे अनुपालन करण्यात यावे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२११४५१५९५७०१ 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitall 


Umesh Narayan #=: 
Chandiwade ©: 


(उ.ना. चांदिवडे ) 
सहपत्र:- विवरणपत्र-अ वब अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १५२०/प्र.क्र.१०५/६-ओ 


3) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय, मुंबई, 

४) मा. राज्यमंत्री (कृषि),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 
) 
) 
) 


Cc 


७) मा.सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) अवर सचिव ,१६ ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) महासंचालक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे 

१०) कुलसचिव,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी, 

११) कुलसचिव,डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोळी, 
१२) कुलसचिव,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला, 

१३) कुलसचिव,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी, 
१४) निवडनस्ती-६ओ. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १५२०/प्र.क्र.१०५/६-ओ 


विवरणपत्र - अ 
१) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 
अ. | अधिकारी / पदनाम व गट नियुक्तीचा । अधिसंख्य पदावर 
क्र. कर्मचा-याचे नाव दिनांक सेवा वर्ग करण्यात 
आल्याचा दिनांक 
a श्री.मारूती मह़ाप्पा | लिपिक-नि- २५.१०.१९९४ | 92.90.2020 
व्हंकळी टंकलेखक (गट-क) 
२ श्री.संदीप श्रीराम । जोडारी(गट-क) २३.०९.२०११ | 92.90.2020 
ठाकूर 
3 श्री.दत्तात्रय मजूर (गट-ड) ०२.११.२००० | 92.90.2020 
विश्वनाथ कोळी 
8 WHT बाबुराव | पहारेकरी (गट-ड) | 02.09.2009 | 92.90.2020 
केळगणे 
५ | श्री.भाईदास मजूर(गट-ड) १९.०६.२०१७ | 92.90.2020 
सखाराम भिल 
६ ।श्री.दत्ता गंगाराम | शिपाई (गट-ड) २८.०२.२०१४ | 92.90.2020 
सुबनवाड 
एकूण-६ 


२) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली 


अ. | अधिकारी / पदनाम व गट नियुक्तीचा अधिसंख्य पदावर 
क्र. । कर्मचा-याचे नाव दिनांक सेवा वर्ग करण्यात 
आल्याचा दिनांक 

थि श्री.किशोर तुकाराम | कार्यालय अधिक्षक | २४.१२.१९८६ |। 39.92.2098 
लिमजे (गट-ब) 

२ श्री.दिलीप बाबुराव | कार्यालय अधिक्षक | १८.१२.१९८९ ।३१.१२.२०१९ 
नागपूरकर (गट-ब) 

3 श्री.गजानन सहायक अधिक्षक ।१६.११.१९८९ | 39.92.2098 
ठांकरराव (गट-ब) 
उमरेडकर 

8 श्री.धनंजय पदम्या | कृषि सहाय्यक २२.१२.२००० ।३१.१२.२०१९ 
दिघीकर (गट-क) 

4 श्री.नेतीन अनंत मासेमार (गट-क) ।०६.०६.१९९६ | 39.92.2098 
मकाजी 

६  श्री.प्रदीप बाळा वाहनचालक (गट- | २२.१०.२००७ | ०७.०१.२०२० 
ठाकूर को 

७ श्री.रविंद्र भास्कर । मजूर (गट-ड) २८.०२.२००३ | 39.92.2098 
चापके 

एकूण-७ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १५२०/प्र.क्र.१०५/६-ओ 


३) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 


अ. | अधिकारी/ | पदनामव गट नियुक्तीचा  । अधिसंख्य पदावर 
क्र. । कर्मचा-याचे दिनांक सेवा वर्ग करण्यात 
नाव आल्याचा दिनांक 
हि श्री.सिद्दीकी सहायक कक्ष १३.०२.१९८७ | २३.०७.२०२० 
मोहमद अधिकारी 
काझीमोद्दीन (गट-ब) 
२ श्री.सुर्यकांत मजूर (गट-ड) २४.०७.१९९६ | २२.०७.२०२० 
हैबती faces 
3 श्री.सुकुमार मजूर (गट-ड) २४.०५.१९९९ । २२.०७.२०२० 
दगडू महांडुळे 
एकूण-३ 
४) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
अ. । अधिकारी/ पदनाम व गट नियुक्तीचा अधिसंख्य पदावर 
क्र. । कर्मचा-याचे दिनांक सेवा वर्ग करण्यात 
नाव आल्याचा दिनांक 
ia श्री.बी.आर.मोरे | कृषि सहायक (गट- । 30.92.9828 | 39.92.2020 
क) 
एकूण -१ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १५२०/प्र.क्र.१०५/६-ओ 


विवरणपत्र-ब 
अनुसुचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव या शासन निर्णयापूर्वी 
सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या कृषि विद्यापीठांतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरीता निर्माण 
करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे. 


१) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी 


अ. | अधिकारी / | पदनाम व गट नियुक्तीचा । सेवा समाप्त । अधिसंख्य 
क्र. | कर्मचा-याचे दिनांक करण्यात पदावर सेवा 
नाव आल्याचा वर्ग करण्यात 
दिनांक आल्याचा 
दिनांक 
हि श्री.राजेंद्र कनिष्ठ संशोधन  । २६.०७.१९९७ | ११.१२.२०१२ | १२.१०.२०२० 
भगवानराव सहाय्यक 
जाधव (गट-क) 
२ श्री.श्रीरंग कृषि सहाय्यक २३.०७.१९९७ | ०६.०८.२०१२ | १२.१०.२०२० 
नारायण मोहिते (गट-क) 
3 श्री.गोपाळ कृषि सहाय्यक ०८.१०.१९९८ | ११.१२.२०१२ | १२.१०.२०२० 
रघुनाथ (गट-क) 
सोनवणे 
४ | श्री.सचिन कृषि सहाय्यक ०७.१०.१९९८ | ०७.१२.२०१२ | १२.१०.२०२० 
रघुनाथ माने (गट-क) 
५ श्री.सुरेश कृषि सहाय्यक २३.१०.१९९८ | १९.१२.२०१२ | १२.१०.२०२० 
दत्तात्रय कांबळे (गट-क) 
& श्री.मल्लेश तारतंत्री (गट-क) | ११.०७.२००३ | १६.०१.२०१० | १२.१०.२०२० 
सिध्दन्नाकोळी 
एकूण -६ 
२) डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 
अ.क्र. अधिकारी / पदनाम व । नियुक्तीचा । सेवा समाप्त । अधिसंख्य पदावर 
कर्मचा-याचे नाव | गट दिनांक करण्यात सेवा वर्ग 
आल्याचा करण्यात 
दिनांक आल्याचा दिनांक 
| श्री.उदय विश्राम | कृषिसेवक | 22.90.2004 | २८.१०.२००८ | २९.०६.२०२१ 
ठाकर 
२ | श्रीमती कृपालिनी | कृषिसेवक । २२.०१.२००८ | २१.१.२०१० । २९.०६.२०२१ 
कृष्णा ठाकूर 
एकूण -२ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


